सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशीर्ष (२२४५ 
०१५५) अंतर्गत उणे (- प्राधिकार पत्रावर 
कोषागारातून रक्‍कम आहरित 
करण्याकरिता प्राधिकृत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन,आ.व्य.प्रभाग), 
शासन निर्णय क्र. :-एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १४ वा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ३,जून २०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे होऊन प्रस्ताव प्राप्त होऊन बाधितांना मदत 
वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या , मृत्यु पावलेल्या व 
जखमी झालेल्या नागरिकांना तसेच त्यांच्या वारसांना तातडीने मदत वाटप करणे शक्‍य व्हावे म्हणून लेखाशीर्ष 
२२४५ ०१५५ (नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यु झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना व जखमींना मदत इ.) अंतर्गत 
जिल्हाधिकारी यांना उणे (-) प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्‍कम AERA करण्यासाठी मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या , मृत्यु पावलेल्या व जखमी झालेल्या नागरिकांना तसेच त्यांच्या 
वारसांना तातडीने मदत देणे आव्यक असल्याने, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाचा खर्च भागविता यावा म्हणून 
मागणी क्रमांक सी-६,२२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य या मुख्य लेखाञ्रीर्षाखाली ०२,पूर, 
चक्रीवादळे, इत्यादी १०१,अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१)(०१) रोख 
भत्ता, मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना सहाय्य व जखमींना मदत (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ 
०१५५) या लेखाशिर्षातर्गत उणे (-) प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्कम आहरित करण्यासाठी मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५६/२०२२/व्यय-९, दिनांक 
१३.५.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०३१२३७२१४२१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.06.03 12:38:54 +05'30' 


(संजय धारूरकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. सचिव (मदत व पुनर्वसन प्रभाग) मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व विभागीय आयुक्त, 
४. सर्व जिल्हाधिकारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११ 


५. सर्व जिल्हा कोषागर अधिकारी, 

६. मा.महाळेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
मा.महाळेखापाल -१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई . 

| वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थ-६)मंत्रालय, मुंबई . 
१०. उप सचिव, (ब-१/२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
११. निवडनस्ती (म-११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


